आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या 
लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव 
करणेबाबतची योजना नव्याने सुरु करणे..... 

माहे जानेवारी,फेब्रुवारी व मार्च - २०२४ या तीन 
महिन्याचा निधी वितरण करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भः: १) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ०३/०७/२०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ३१/०७/२०२० 
३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/स्वासैक-१, दि.२८/०७/२०२२ 

४) शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२/०४/२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. २७.०४.२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. ०८.०६.२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. २७.०६.२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. ०४.०७.२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. २१.०७.२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. २१.०७.२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. ०६.१०.२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. १०.११.२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. १०.११.२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. २४.११.२०२३ 

शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. ०३.०१.२०२४ 


२->  <ः<-> > ६-2 


4 
& 
४) 


~ 
YS He २-८ <-- 


8 


-0 
{e) 


Pt ea वॉल आक वक 


9१ 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 


प्रस्तावना :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव 
करणेबाबत” ही संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ३१.०७.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बंद करण्यात आलेली 
योजना संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २८.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात 
आली आहे. 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता, मागणी क्रमांक : ए-५, WAAAY २२३५, सन १९७५ ते 
१९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकझाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवायी, 
५० इतर खर्च (२२३५ सी२०५) या खाली रु. ५४,२०,४०,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. 
तसेच सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनमध्ये रु. २५,८४,००,०००/- इतका निधी पुरवणी मागणी 
द्वारे मंजूर झाला आहे. अशाप्रकारे एकूण रु. ८०,०४,४०,०००/- इतका निधी मंजूर आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी वित्त विभागाकडून एकूण रु.६०,०२,१४,६०१/- इतका निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वर प्रत्यक्ष प्राप्त झालेला आहे. सदर निधीपैकी 
संदर्भ क्र.५ ते १५ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रु.४९,४०,४२,१०१/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. तसेच दरम्यानच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ७०,२५,१७९/- इतका निधी समर्पित 
करण्यात आला आहे. बीम्स प्रणालीवर उपरोक्त STANTS ST एकूण रु. ११,३१,९७, ६७९/- इतका 
निधी उपलब्ध आहे. सदर निधीपैकी या योजनेतील पात्र लाभार्थींना अनुज्ञयतेनुसार (रु.१०,०००/- ५,०००/- 
२,५००/- याप्रमाणे माहे जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च २०२४ या तीन महिन्याचे मानधन वितरीत करण्याकरिता 
रु.९,७५,३०,०००/- इतका निधी संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्‍तींचा सन्मान / यथोचित गौरव 
करणेबाबत” या योजेंतर्गत पात्र लाभार्थींना मानधन वितरीत करण्याकरिता अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर शिल्लक असलेल्या रु.११,३१,९७,६७९/- (रुपये अकरा कोटी एकतीस लाख सत्याण्णव हजार 
सहाशे एकोनऐंशी waa) इतक्या निधीपैकी रु.९,७५,३०,०००/- (रुपये नऊ कोटी पंच्याहत्तर लाख तीस 
हजार फक्त) इतका निधी माहे जानेवारी,फेब्रुवारी व मार्च २०२४ या तीन महिन्याचे नियमित मानधन वितरीत 
करण्याकरिता या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये त्यांच्या जिल्हयांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. सर्व पात्र लाभार्थींना मानधन वितरीत करणेबाबतची कार्यवाही 
करुन त्याबाबतचा अद्ययावत अहवाल शासनास सत्वर सादर करावा. सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना 
अदा करण्यासाठी सह सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, स्वातंत्र सैनिक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 
(७००१३) हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. 


३. सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा 
ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाळ शासनास नियमितपणे सादर करावा. 


४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तिवेतन, (00) (०५) आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकझशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२२३५ सी 204) 
या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच खर्च झालेल्या रक्कमेचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 


५. या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून निधी वितरणासाठी जिल्हाधिकारी हे 
अहरण व संवितरण अधिकारी आहेत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०२२९१७१५५१२५०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KISHOR BALIRAM NANVARE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL. 
K| S H O R BA | | RA M ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=fe999a6df0afb3cbcb0401 1b094c0c03933b517a839F 

eb4c64184c7f85f5adb9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2C5D8A2C16BC0D3779E84FEFC316A1649739 
N A N VA R F 1C€87251547B9A0338E4A70D535BD, cn=KISHOR BALIRAM 

NANVARE 

Date: 2024.02.29 17:25:04 +05'30' 


(किशोर ब.ननवरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
०१.मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
०२.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
०३.मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
०४.मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
०५.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
०६.महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
०७.सर्व विभागीय आयुक्त. 
०८.सर्व जिल्हाधिकारी. 
०९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२.सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ 
अक्र. | जिल्हयाचे नाव लाभार्थी लाभार्थ्यांना दरमहा देण्यात येणारे मानधन माहे जानेवारी,फेब्रुवारी व 
संख्या रु.१०,०००/५,०००/२,५०० प्रमाणे मार्च- २०२४ करीता निधी 
वितरण रुपये 

चिं २ ३ ४ 4 
ined मुंबइ हहर ४१ ३,८५,०००/- ११,५५,०००/- 
२ मुंबई उपनगर १२८ १०,९०,०००/- ३२,७०,०००/- 
३ ठाणे १३५ ९,५५,०००/- २८,६५,०००/- 
8 पालघर Lod 9,99, 400/- 23,32,400/- 
4 रायगड ४२ ३,४७,५००/- १०,४२,५००/- 
& रत्नागिरी ८७ ७,३२,५००/- २१,९७,५००/- 
७ सिंधुदुर्ग 4g ¥,40,000/- 43,40,000/- 
८ नाशिक ८२ ५,८२,५००/- १७,४७,५००/- 
8 जळगाव २११ १६,३५,०००/- ४९,०५,०००/- 
eal धुळे 38 3,04,000/- 8,94,000/- 
fas नंदुरबार ३७ २,७०,०००/- ८,१०,०००/- 
AR अहमदनगर १४५ १०,५२,५००/- ३१,५७,५००/- 
१३ पुणे ५८६ ४९,२५,०००/- १,४७,७५,०००/- 
१४ सातारा ७० ३,७७,५००/- ११,३२,५००/- 
१५ सांगली ९७ ७,२०,०००/- २१,६०,०००/- 
१६ सोलापूर gd ¥,40,000/- 43,40,000/- 
१७ कोल्हापूर ae ६,६५,०००/- १९,९५,०००/- 
१८ | छत्रपती संभाजीनगर १५३ १०,५५,०००/- ३१, ६५,०००/- 
१९ जालना ६२ ३,३०,०००/- ९,९०,०००/- 
२० बीड ६५ ५,८०,०००/- १७,४०,०००/- 
२१ नांदेड ११४ ८,४५,०००/- २५,३५,०००/- 
२२ हिंगोली १७३ १३,४०,०००/- ४०,२०,०००/- 
२३ परभणी 82 ३,६७,५००/- ११,०२,५००/- 
२४ लातूर ११६ ८,८०,०००/- २६,४०,०००/- 
२५ धाराशिव ३३ २,०५,०००/- ६,१५,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


२६ अमरावती ९५ ७,५२,५००/- २२,५७,५००/- 
२७ बुलढाणा ४६७ २७,१२,५००/- ८१,३७,५००/- 
२८ यवतमाळ ८१ ५,९२,५००/- १७,७७,५००/- 
२९ अकोला 84 ७,९५,०००/- २३,८५,०००/- 
३० वाशिम | ८५,०००/- २,५५,०००/- 
३१ नागपूर ४३२ ३७,६०,०००/- १,१२,८०,०००/- 
३२ वर्धा १३४ १०,८७,५००/- ३२,६२,५००/- 
३३ भंडारा प२ 3,६०,०००/- १०,८०,०००/- 
३४ गोंदिया २८ २,२२,५००/- ६,६७,५००/- 
३५ चंद्रपूर १०७ ८,२०,०००/- २४,६०,०००/- 
एकुण ४४८२ ३,२५,१०,०००/- ९,७५,३०,०००/- 


Digitally signed by KISHOR BALIRAM NANVARE 

K| H R A |_| RA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=Fe999a6df0afb3cbcb0401 1b094c0c03933b5 17a839feb4c64184c7 
£85f5adb9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2C5D8A2C16BC0D3779E84FEFC316A16497391C87251547 
B9A0338E4A70D535BD, cn=KISHOR BALIRAM NANVARE 


Date: 2024.02.29 17:25:25 +05'30' 


(किशोर ब.ननवरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


